भा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/ पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५८/पोल-१. 
शिबिर कार्यालय, जुने हैदराबाद हाऊस, सिविल लाईन्स, नागपूर. पिन-४४०००१. 
दिनांक : ११ डिसेंबर २०२३. 


शासन आदेश. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, पुढील 
तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (3) मध्ये नमूद पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये 
निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । भा.पो.से. अधिका-याचे | विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
नाव 
(१) (२) (3) (४) 
ति . | at आशुतोष डुंबरे आयुक्त, पोलीस आयुकत, ठाणे हहर 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, (पद “अपर पोळी य 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यहासंचाळलक” HOT अवनत 
करुन 
२. श्री. जयजीत सिह पोलीस आयुक्त, महासंचालक, 
ठाणे शहर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. त्या अनुसार, पोळीस महासंचालाक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन Ba, पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या ठिफारशीचा यथायोग्य विचार करुन 
आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, हा शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२११११०५२६३३२९ असा आहे. हा शासन Bal 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VENKATESH MADHAV BHAT 
V E N KAT E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46f 


MADHAV ces sicee 
BHAT 111. 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, शिबिर कार्यालय, जुने हैदराबाद हाऊस, सिविल 
लाईन्स, नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५८/पोल-१. 


मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, शिबिर कार्यालय, नवीन हैदराबाद हाऊस, सिविल 
लाईन्स, नागपूर. 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (शिबिर PMG, WTI). 


महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर. 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (NAT यहासांचाळक, महाराष्ट्र TCL, WITTE A. 
निवड नस्ती, पोल-१. 


प्रधान महाळेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


